संदर्भ : 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक 
ग्रंथालय पुरस्कार आणि डॉ. एस. आर. रंगनाथन 
उत्कष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक yatta 
पुरस्कांरासाठी गठीत करण्यात आलेल्या प्रत्यक्ष 
तपासणी समिती व राज्यस्तरीय निवड 
समितीमधील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या 
रद्द करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक -मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.१७/२०२०/साशि-५, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२०. 


शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.मराग्रं २५१५/प्र.क्र.३८/१४/साशि-५, 
दि.२७.०८.२०१५. 


शासन निर्णय: 


उत्कष्ट 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालय पुरस्कार आणि डॉ. एस. आर. रंगनाथन 
ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक ग्रंथमित्र पुरस्कांराबाबत अटी, निकष, निवड प्रक्रिया व कार्यपद्धती 


संदर्भाधिन दि.२७.०८.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ठरविण्यात आली आहे. सदर शासन 
निर्णयान्वये पुरस्कारासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी व प्रत्यक्ष तपासणी करण्यासाठी जिल्हा 
स्तरावर प्रत्यक्ष तपासणी समिती व पुरस्कारांची अंतीम निवड करण्यासाठी राज्यस्तरीय निवड समिती 


गठीत करण्यात आली आहे. सदर दोन्ही समित्यांमधील खालील सर्व अशासकीय सदस्यांच्या 
नियुक्त्या सदर शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून रद्द करण्यात येत आहे . 
१ प्रत्यक्ष तपासणी समिती :- 
अ.क्र नाव पदनाम 
(uae विद्यमान अध्यक्ष किवा कार्यवाह, संबंधित शासनमान्य सदस्य 
विभाग ग्रंथालय संघ 
२ विद्यमान अध्यक्ष किवा कार्यवाह, संबंधित शासनमान्य सदस्य 
जिल्हा ग्रंथालय संघ 
२ राज्यस्तरीय निवड समिती :- 
अ.क्र नाव पदनाम 
षि अध्यक्ष, राज्य ग्रंथालय संघ सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.१७/२०२०/साशि-५ 


23 हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००१२७१६४५४९५३०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Dattatraya oe 
Ra mM b h au Ka h ar कक वाय 


Date: 2020.01.27 16:47:38 +05'30 


(q. XT. कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


=Higher And 
postalCode=400032, 


d170e1748553c17db300239 
i 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
४. मा.मंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. राज्यमंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सचिव , (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 
११.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२.समितीचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य (ग्रंथालय संचालनालयामार्फ़त) 
१३.निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


